वाचा : 


प्रस्तावना :- 
माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने दि.१७.११.२००९ रोजीच्या करारान्वये मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी 


मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्प सल्लागार 
म्हणून नियुक्‍त केलेल्या मे. पीडब्ल्युसी 
कंपनीस माहे मार्च २०२४ ते मे २०२४ 
या कालावधीकरीता केलेल्या कामाची 
देयके अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.७६/भाग-८/ई-७४ ४०४६/पोल-३ 


२ रा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चोक, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : २६.०९.२०२४ 


१. माहिती तंत्रज्ञान विभाग व मे. प्राईस बॉटर हाऊस कुपर्स प्रा.ली. यांच्या दरम्यान झालेला करार 
दि.१७.११.२००९. 

२. शासन निर्णय, माहिती ब तंत्रज्ञान संचालनालय क्र.0५1)-मातंस ०८०/४/२०१४- 0/0 
DIRECTORATE OF IT-DIT (प), दि.०१.०७.२०१४, दि.१९.०७.२०१७, 
दि.०९.१०.२०१७, दि.२०.०३.२०१८, दि.०९.०५.२०१९.व दि. २४.४.२०२३, दि. ५.१०.२०२३. 

३. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.९३/पोल-३, दि.२९.०५.२०१५ 

४. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीसीटी ३६१६,/प्र.क्र.७६/भाग-१/पोल-३, दि.२५.०७.२०१६, 
दि.२५.०७.२०१७, दि.१३.१२.२०१८, दि.१६.०८.२०१९, दि.२१.०१.२०२०, दि.०२.०७.२०२०, 
दि.२८.०४.२०२१, दि.३०.०३.२०२२ दि.२२.११.२०२२. व दि. १२.३.२०२४ 

५. शासन निर्णय, गृह विभाग सीसोटी-३११६/प्र.क्र.७६/भाग-५/पोल-३, दि. २.८.२०२३ व दि. 
३.८.२०२३. दि. १.१२.२०२३ 

६. सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.७६/भाग-८/ई-७४४०४६/पोल-३, दि.३१.३.२०२४ 

७. मे. प्राईस बॉटर हाऊस कुपर्स प्रा.लि. यांची दि.९.७.२०२४ रोजीची देयके. 

८. पोलीस उपायुक्त (अभियान), पोलीस आयुक्‍त कार्यालय, बृहन्मुंबई यांचे पत्र क्र. 


DCP/OPS/1052/2024, दि.६.७.२०२४. 
९. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३,दि.२५.७.२०२४. 


FUSS बॉटरहाऊस HT प्रा.लि. या कंपनीची प्रकल्प सल्लागार म्हणुन नियुक्‍ती केली आहे. शासन निर्णय, गृह 
विभाग दि.१२.३.२०२४ अन्वये मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी प्रकल्प सल्लागार म्हणून मे. पीडब्ल्यूसी 
कंपनीच्या दोन वरिष्ठ सल्लागारास ब एक सल्लागारास पूर्णवेळ तत्त्वावर दि.०१.१०.२०२३ ते दि.३०.०९.२०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या दि.५.१०.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये निश्‍चित 
केल्यानुसार त्यांना मानधन अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. सदर कंपनीने उपरोक्त प्रकल्पासंदर्भात प्रकल्प 
सल्लागार म्हणुन माहे मार्च २०२४ ते मे २०२४ या तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी पाहिलेल्या कामाची देयके 
उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.७ अन्वये सादर केली आहेत. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9६/भाग-८/ई-७४४०४६/पोल-३ 


शासन निर्णय :- 

मुंबई शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीने माहे मार्च २०२४ ते मे २०२४ या तीन 
महिन्यांच्या कालावधीसाठी पाहिलेल्या सल्लागाराच्या कामासाठी खालील तपशिलप्रमाणे (मानधन, इतर खर्च व 
वस्तू आणि सेवा कर मिळून) रु.३९,४७,१००/- (रुपये एकोणचाळीस लाख सत्तेचाळीस हजार शंभर फक्त) इतक्या 


रकमेची 


देयके मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीस अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


Mumbai CCTV (March - May 2024) 
Applica 
pp 0 
ble 
PE 
Man Amoun cl 
Resour Mont Deploy pel fore Sub ai Total 
Perio Designati ment Resour | Applicable | GST @ 
| ce h 9% Total m | Amount 
d on (Percent | ce (INR) Amount 18% 
Name Rate (INR) ed (INR) 
age) for the (INR) 
(INR) (| 
mentio 
N 
ned R) 
period 
1=18% 
A C (& a iG IF G=E*F H 6 J=I+H K L=J+K 
of H 
Monil Senior 3,85,0 
1 3190 ताायांच त 100% 3,85,000 3,85,000 69,300 4,54,300 = 4,54,300 
१0 Kedar Senior 3,85,0 
2 h ‘ Consultant + 100% 3,85,000 3,85,000 69,300 4,54,300 धि 4,54,300 
ane 
2024 
Sanket 
3 ] Consultant a 100% 3,45,000 3,45,000 62,100 4,07,100 ca 4,07,100 
agare 
Monil Senior 3,85,0 
4 3190 ल्ाझाादाॉ nb 100% 3,85,000 3,85,000 69,300 4,54,300 ha 4,54,300 
] 
April | Kedar Senior 
5 di eae Pe aiicer ah 100% 3,85,000 3,85,000 69,300 4,54,300 धि 4,54,300 
Sanket 
रि ] Consultant 100% 3,45,000 3,45,000 62,100 4,07,100 हि 4,07,100 
agare 
Monil Senior 3,85,0 
7 3190 Concahank ee 100% 3,85,000 3,85,000 69,300 4,54,300 ia 4,54,300 
] 
Ma Kedar Senior 
E es one तावात य 100% 3,85,000 3,85,000 69,300 4,54,300 Ga 4,54,300 
Sanket 
B ी Consultant ss 100% 3,45,000 3,45,000 62,100 4,07,100 ie 4,07,100 
agare 
TOTAL 33,45,000 6,02,100 | 39,47,100 शि 39,47,100 
२. अ) उपरोक्त रकमा संदर्भ क्र.२ मध्ये नमुद शासन निर्णयान्वये निश्‍चित केल्यानुसार सीसीटीव्ही 


प्रकल्पासाठी सल्लागारांना दरमहिना दरमाणुस (Man-Month) तत्वानुसार अदा करण्यात येत आहे. 
ब) संदर्भ क्र.७ अन्वये मे. पीडब्ल्युसी कंपनीने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर रक्‍कम देण्यात येत आहे. 
सदर रकमेमध्ये माहे मार्च २०२४ ते मे २०२४ या तीन महिन्यांसाठी १८% वस्तू आणि सेवा कर समाविष्ट 
करण्यात आला आहे. 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.9६/भाग-८/ई-७४४०४६/पोल-३ 


क) सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी संबंधित कंपनीला सल्लागारांच्या मानधनापोटी जादा रक्‍कम अदा केली आहे 
असे निदर्शनास आल्यास अशी जादा रक्‍कम संबंधित कंपनीकडून समायोजित करण्याचा अधिकार 
शासनास राहील. 
ड) सदर देयके आयकर व इतर प्रचलित कर बजाती करून अदा करण्यात यावी. 
३. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त असलेल्या “२०५५-पोलीस, 
(०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना, (दत्तमत) (२०५५ ००९७), ५०-इतर खर्च” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४- 
२०२५ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तर त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याला “आहरण व 
संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८,भाग-पहिला, उपविभाग-दोन, महाराष्ट्र 
आकस्मिक खर्च नियम, १९६५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार व अ.क्र.९२७अ, नियम 
क्र.७६ अन्वये प्रशासकीय विभागाला असलेल्या अधिकारानुसार तसेच संदर्भ क्र.९ नुसार वित्त विभागाने 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.४९१/२०२४/व्यय-७, दि.९.९.२०२४ अन्वये निधी वितरणास दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ह. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२६१२२४३२०१२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RUPALI SANJOG 
KABARE 


( रुपाली कबरे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई. 
२. मे. पीडब्ल्युसी प्रा.ललि., २५२, बीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 
प्रत, 
संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र शासन, मुंबई. 
. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
. कार्यासन अधिकारी (व्यय-७ / विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. निवड नस्ती / पोल-३. 


(२. CMS ०2८. :०० :० ० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


